जिल्हा स्त्री रुग्णालय, अकोला येथील 
अतिरीक्त २०० खाटांकरीता ४५ अस्थायी 
पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - 2029 /प्र.क्र.३२१/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, 
ळोाकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २२ डिसेंबर,२०२१. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पदनि- २०२०/प्र.क्र.४४/आरोग्य-३, 
दिनांक- ०७.०६.२०२१. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/उपसंचालक अकोला मंडळ, 
अकोला /अस्थायी पदे/४५ अस्थाई पदे /२१५३४-३७/कक्ष -५२ब/ दिनांक २७.०९.२०२१. 
शासन निर्णय- 
उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा स्री रुग्णालय येथे अतिरीक्त २०० खाटांचे 


स्री रुग्णालय स्थापन करण्यात आळे असून त्याकरीता ४५ नियमित पदांची निर्मिती करण्यात आली 


आहे.त्यामुळे त्या अस्थायी पदांना दि.०७.०६.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा 


प्रस्ताव संचालनालयाकडून प्राप्त झाला आहे. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार उप संचालक, आरोग्य सेवा, 


अकोला मंडळ, अकोला यांच्या अधिपत्याखाली जिल्हा BI रुग्णालय,अकोला येथील अतिरीक्त २०० 


खाटां निर्माण केल्यामुळे ४५ अस्थायी पदांना दिनांक ०७.०६.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२१- 


२०२२ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.३२१/आरोग्य-३ 


(०६)(०१) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६) 


४. BT aed निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १५.०२.२०२१ 


व दिनांक १०.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला SNA त्याचा संकेताक २०२११२०८१७०६११७३१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


, 
Roshani मा कासा 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
6 ou=Public Health 0 
postalCo 
| al e S h 2.5.4.20=6851 


00032, jaharashtra, 
cbbb5899027ea29d44ae02d 1 2120131 
3143ad8376755d0e815aleb20fd0ce, cn=Roshani 


Dinesh Kadam Patil 
Ka d a aa p a t j | Date: 2021.12.22 11:06:14 +05'30" 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) पुणे. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, अकोला 

८. वैद्यकीय अधिक्षिका, जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


mn 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.३२१/आरोग्य-३ 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०२१/प्र.क्र.3२१ /आरोग्य-२, 


दि. २२.१२.२०२१ अन्वये सोबतचे विवरणपत्र. 


अ.क्र पदनाम वेतन संरचना अस्थायी 

पदे 

१ निवासी वैद्यकिय अधिकारी (बाहयसंपकक 55-२३: ६७७००-२०८७०० | 
२ द्यकिय अधिकारी (भिषक) S-23: ६७७००-२०८७०० 2 
3 द्यकिय अधिकारी (शस्त्रक्रिया) 5-२३: ६७७००-२०८७०० २ 
४ द्यकिय अधिकारी (स्रीरोग प्रसुती तज्ञ) 5-२३: ६७७००-२०८७०० 3 
५ अस्थिव्यंग शल्य चिकीत्सक S-23: ६७७००-२०८७०० | 
& बघिरिकरण BAS S-23: ६७७००-२०८७०० 
9 रीरविकृती चिकीत्सक 5-२३: ६७७००-२०८७०० =| 
८ मनोविकृती चिकीत्सक 5-२३: ६७७००-२०८७०० शिंगी 
९ द्यकिय अधिकारी (प्रशिक्षण केंद्रासाठी) S-23: ६७७००-२०८७०० | 
एकूण वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-१ १३ 

१० द्यकिय अधिकारी (स्त्रीरोग तज्ञ) 5-२०: ५६१००-१७७५०० | 
| १ fhe अधिकारी (बधिरिकरण ash) 5-२०: ५६१००-१७७५०० २ 
१२ fea अधिकारी ( पेथालॉजीस्ट) 5-२०: ५६१००-१७७५०० | 
१३ विद्यकिय अधिकारी सिएमओव डिएमओ ७5-२०: ५६१००-१७७५०० २ 
१४ अधिसेविका S-9§: ४४९००-१४२४०० | 
एकूण वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ 9 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.३२१/आरोग्य-३ 


अ.क्र पदनाम वेतन संरचना अस्थायी 
पदे 
१५ "बॅक 65-१४: ३८६००-१२२८०० १३ 
१६ मनोविकृती परिचारिका 6-१४:३८६००-१२२८०० शिंगी 
१७ घचिकीत्सालयीन निर्देशिका 5-१५:४१८००-१३२३०० २ 
एकूण शुश्रुषा वर्ग-३ १६ 
१८ [Reap सहाय्यक S-93: ३५४००-१२२४०० | 
एकुण हित 
१९ ।अधीक्षक 65-१४:३८६००-१२२८०० शिश 
२० रिष्ठ लिपीक 5-८: २५५००-८११०० ३ 
२१ खापाल / सहाय्यक अधीक्षक 5-१३:३५४००-११२४०० 2 
एकूण प्रशासनिक कर्मचारी & 
RR eG S-3: १६६००-५२४०० | 
२२ मुख्य स्वयंपाकी 5-५: १८०००-५६९०० | 
एकूण वर्ग-४ २ 
एकूण अस्थायी पदे | ४५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


